कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आई/ 
वडील, हयात पालक अथवा कायदेशीर 
पालक / दत्तक पालक गमावलेल्या 
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब 
म्हणून माफ करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- हौसयो - २०२१/प्र.क्र.८४/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ३ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- 

१) सचिव, राज्यमंडळ, ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 

दिनांक २५.११.२०२१ रोजीचे पत्र 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आई व वडील, 
हयात WHh अथवा कायदेशीर पालक/दत्तक पालक गमावलेले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक 
परिस्थितीमुळे माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १० वी) / उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा 
(इयत्ता १२ वी) यांचे परीक्षा शुल्क भरण्यामध्ये अडचणी येवू शकतात. त्यामुळे सदर विद्यार्थी मंडळाच्या 
परीक्षेचे शुल्क भरू न शकल्यामुळे परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळा 
येवून पुढील शौक्षणिक वाटचाल खंडीत होण्याची शक्यता आहे. अज्ञा बाधित विद्यार्थ्यांचे माध्यमिक 
शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १० वी) / उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) यांचे परीक्षा 
शुल्क माफ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यामध्ये कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आई व वडील, हयात 
पालक अथवा कायदेशीर पाळक/दत्तक पालक गमावलेले आहेत, san बाधित विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित 
विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सन २०२१-२२ 
मध्ये आयोजित करण्यात येणा-या माध्यमिक झालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) / उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) या परीक्षेस प्रविष्ट होणा-या नियमित विद्यार्थ्याचे परीक्षा शुल्क एक 
विशेष बाब म्हणून माफ करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी होणारा खर्च, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्याकडे उपलब्ध 
असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः SAAN - २०२१/प्र.क्र.८४/ एसडी-५ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०३१२४००७००२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Vasant Mahajan 
Date: 2021.12.03 12:44:39 +05'30' 
(तुषार महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
३. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 
८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


